विधानसभा / विधानपरिषद प्रश्न, प्रस्ताव, ठराव, 
निवेदने, सूचना इ. चे अन्य विभागांस हस्तांतरण 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : काकाप १८१९ / प्र. क्र. २४/१८ (XA GT.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : काकाप - १८१९ / प्र. क्र. २४ / १८ 
(र. व का.), दिनांक २० मे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


विधानमंडळाचे प्रश्न, लक्षवेधी सूचना इ. हाताळण्याबाबत तसेच त्यांचा संबंधित 
मंत्रालयीन विभागांच्या स्तरावरच कशा पद्धतीने निपटारा होईल, याबाबतच्या सर्वसमावेशक सूचना 
या विभागाच्या दिनांक २० मे, २०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
त्या अनुषंगाने विधानमंडळाचे प्रश्न इ. चे अन्य विभागांस हस्तांतरण करणे, तसेच हस्तांतरण स्वीकृत 
/ अस्वीकृत करण्याबाबतची कालमर्यादा निश्चित करणे, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्याची बाब या विभागाच्या विचाराधीन होती. सबब यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक :- 


१. विधानमंडळ सचिवालयाकडून विधानमंडळ कामकाजाशी संबंधित कोणताही संदर्भ 
ज्या विभागास प्राप्त झाळेला आहे, त्या विभागाने सदर संदर्भ त्यांच्या विभागाशी संबंधित 
नसल्यास, सकृतदर्शनी तो ज्या विभागाशी संबंधित आहे, त्या विभागाकडे हस्तांतर प्रस्तावित 
करावे. 


२. अशाप्रकारे ज्या विभागाकडे हस्तांतरण स्वीकारण्यासाठी संदर्भ प्राप्त झाला आहे, 
त्या विभागाने हस्तांतरण मान्य असल्यास त्यानुसार तात्काळ तसे हस्तांतरण प्रस्तावित 
करणाऱ्या विभागास कळवावे. 


३. एखाद्या प्रकरणी हस्तांतरण अमान्य असल्यास, त्यासमर्थनार्थ अभिप्राय नोंदवून 
नस्ती हस्तांतर प्रस्तावित करणाऱ्या विभागाकडे पाठवावी. 


8. एखाद्या विभागाने अन्य विभागाकडे हस्तांतरण प्रस्तावित करून नस्ती पाठविल्यास, 
सदर नस्तीवर १५ दिवसांच्या आत मान्य अथवा अमान्य असा निर्णय घेऊन उपरोक्त अनुक्रमांक 
१ व २ येथे नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करावी. मात्र stall कोणतीही कार्यवाही न करता नस्ती 
निर्णयाविना विभागात प्रलंबित ठेऊन, हस्तांतर प्रस्तावित करणाऱ्या विभागास १५ दिवसात 


शासन परिपत्रक क्रमांकः काकाप १८१९ /प्र. H. V/ 92 (X. THT.) 


काहीही न कळविल्यास, सदर नस्तीचे हस्तांतरण त्या विभागाने मान्य केले आहे, असे गृहित 
धरुन, हस्तांतरण प्रस्तावित करणाऱ्या विभागाने पुढील कार्यवाही करावी. 


प. तरी सर्व मंत्रालयीन विभाग व विभागांच्या सचिवांनी वरील सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


६. सदर झासन परिपत्रक संसदीय कार्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ८ / २०१९ / 
कार्यासन-५, दिनांक २ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. तसेच सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०१९०९२३१२०६४४५००७ असा आहे. तसेच डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने. 
Madhav Vaman ५५५५५५५०५५... 


2.5.4.20=4d2dece5f3a4f469a 1 e421d93864 18a 1b3c1d62679cb765 
6ad02d464d1fb40f, 


serialNumb« 3e508294897 7afe 1d60c7937a8e48890a10857adb: 
(0 (0 e f0fda2. 8007655०96), ‘Madhav Vaman Godbole 
Date: 2019.09.23 12:12:59 +05'30" 
( मा. वा. गोडबोले ) 


प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव (पत्राने), 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, HATHA, मुंबई ४०० ०३२, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, (पत्राने ), 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

८. मा. महाअधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. प्रधान महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) -१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०. प्रधान महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) -२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. प्रधान महाळेखापाल ( लेखापरीक्षा ) -१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१२. प्रधान महालेखापाल ( लेखापरीक्षा ) -२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१४. महाप्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१५. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा ), मुंबई, 

१६. प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc ww A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः काकाप १८१९ / प्र. क्र.२४/१८(र.वका.) 


१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने ), 

१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१९. मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

२०. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२१. सर्व जिल्हाधिकारी, 

22. ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / 

२४. प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२७. प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२९. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. RH नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२० 

. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई-४०००२१. 

३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

३३. बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई. 

३५. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 

पॅलेस, वरळी मुंबई. 
३६. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
३७. निवड नस्ती (कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


४ 
es 


AN 
[४] 


-O 


3 


AD 


— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


